उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील फिरते 
देखभाल पथक, नागपूर येथील २८ अस्थाई 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः Tesi २०१८/प्र.क्र. १ ४२/आरोग्य- ३ 
१० व मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०५मे, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.पदआ २०१७/प्र.क्र.१२५/आरोग्य-३, 
दिनांक- १५.०१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/ कक्ष-३ /टे-५ 
अ/वै.अ.फिरतेरुग्णालयपथकनागपूर/अपदे/१८-१९/३९२३-२४/१८,दि.-०३.०५.२०१८. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ. क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये फिरते sary पथक, नागपूर येथील २८ 
अस्थाई पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आतायाझासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार फिरते देखभाल पथक, नागपूर 
येथील सदर २८ पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक- आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
०१० - किमान गरजा कार्यक्रम 
१०१ - रोग प्रतिबंध व रोग नियंत्रक 
१०१ (9) - फिरते वैद्यकीय पथक (२२१० ०५७६) 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र. १४२/ आरोग्य-३ : 


४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१,दिनांक-०५.०३.२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०४१४२०३३२२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
D ढे h Kadam Patil, C = IN, 5 = 
| a e 5 7 Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


1॥ OU = Public Health 
Kadam Patil 9०८९५४० 
Date: 2018.05.05 11:06:57 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. Walsh, ara सेवा, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये - राज्यस्तर) मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) मंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नागपूर मंडळ, नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
९. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


तात्पुरती पदे प्रथमतः 

ज्या शासन निर्णयान्वये 
निर्माण केली तो शासन 
निर्णय gaia व दिनांक 


पदआ २००७'/प्रक़ 
११७/सेवा-१ मुबई दि.२१. 
०६. २०१ २. 


धोबी - वर्ग ४ 


CSCO - ७४०० ( १३०० ) 


VETO - ७४०० (१३०० ) 


ज्या शासन निर्णयान्वये 
शेवटी पदे चालु 
ठेवण्यात आली त्या 
शासन निर्णयाचा कमांक 


तारखेपासून 
पदे चालु 

ठेवावयाची 
आहे तो 
दिनांक 


पदे पुढे चालु 
ठेवण्यासाठी 
आवश्यक कारणे 


आकस्मिक 
परिस्थितीत 
सार्वजनिक आरोग्य जनतेला वैद्यकीय 
०६-सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
०१०-किमान गरजा कार्यक्रम पुरविण्याकरीता 
१० १-रोग प्रतिबंधक आणि रोग 
नियंत्रक 
१०१-(०१)-फिरते वैद्यकिय 
पथक 
(२२१००५७६) 


फिरते EMI HAS AT 
नागपुर. 


